महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः असप-१२२२/प्र.क्र.११०/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- 23 फेब्रुवारी, २०२३. 


संदर्भ :- १. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टीआरएन-२०२२/प्र.क्र.०१/२२/१२-अ, 
दि.३०.०३.२०२२. 
२. शासन आदेशा, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.प्रतिनि-२०२१/प्र.क्र.२७५/ 
प्रशासन-३, दि.०४.०४.२०२२. 


आदेशा 


श्रीमती शितल निकम, अवर सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांची संदर्भ क्र.१ च्या आदेशान्वये 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे 
या संस्थेमधील निबंधक तथा सहायक प्राध्यापक वर्ग-१ या प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर १ वर्षाच्या कालावधीकरिता 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर आदेशास अनुसरुन उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने श्रीमती शितल 
निकम, अवर सचिव यांना उपरोक्त संदर्भ क्र.२ च्या आदेशान्वये प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होण्याकरिता 
कार्यमुक्त करण्यात आले होते. सदर प्रतिनियुकक्‍तीचा कालावधी दि.२९.०३.२०२३ रोजी संपुष्टात येत आहे. 
२. श्रीमती शितल निकम, अवर सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांची प्रादेशिक कृषि विस्तार 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे या संस्थेमधील निबंधक तथा सहायक प्राध्यापक वर्ग-१ या पदावरील 
प्रतिनियुक्‍तीस दि.३०.०३.२०२३ पासून पुढे १ वर्षासाठी म्हणजेच दि.३१.०३.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. सदर कालावधी संपल्यानंतर श्रीमती शितल निकम, अवर सचिव यांनी मंत्रालयातील अवर सचिव या 
पदावर रूजू होणे आवश्‍यक आहे. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२२३१२५७२०४५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADI ‘ARTMENT, 
25. b80ce1e183d1e9775b63142b6a9494 1 663 
ही १०५०100664 st=Maharashtra, 
seri 
oF 3, cn 
Date: 2023.02.23 13:01:57 +05'30" 


(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- सामान्य प्रशासन विभाग/उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

३. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना/कार्यासन-१२ अ/कार्यासन-६), सामान्य प्रशासन विभाग/उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. श्रीमती शितल निकम, अवर सचिव, विभागामार्फत 

५. प्राचार्य, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे आयुक्‍त, राज्य माहिती 
आयोग, नागपूर खंडपीठ, नागपूर. 

६. निवड नस्ती का.१४, सग्रंहार्थ. 


